अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांच्या 
मान्यतेस अनुसरुन तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या 
अधिपत्याखालील, अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान, 
व्यवस्थापनशास्त्र तसेच एमसीए विद्याशाखेच्या विद्यमान 
विनाअनुदानित संस्थांमध्ये शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून 
ओसीआय/पीआयओ/विदेशी/आखाती देशातील भारतीय 
कामगारांच्या मुलांकरिता व अनिवासी भारतीयांच्या 
मुलांकरिताच्या नवीन जागांना व पूर्वीच्या जागांच्या 
मुदतवाढीस शासन मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र.मान्यता-२०२४/प्र.क्र.२०९/तांशि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा चौक राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०२ ऑगस्ट, २०२४. 


वाचा : १) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र.मान्यता-२०२४/प्र.क्र.२०९ 
/तांशि-४, दि.२३.०७.२०२४. 


२) संचालक, तंत्र शिक्षण संचाळनालय, मुंबई यांचे क्र.२/एनजीसी/एआयसीटीई 
-NRI PIO FN/VIT पुणे/२०२४/५३२, दि.२६.०७.२०२४ 


प्रस्तावना : अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन, 
संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी उपरोक्‍त वाचा क्र.०१ येथील दि.२३.०७.२०२४ रोजीच्या शासन 
निर्णयासोबतच्या प्रपत्रातील अनुक्रमांक ५९ ते ७७ समोरील विश्वकर्मा इन्स्टिटयूट ऑफ 
टेक्नॉलॉजी, पुणे या संस्थेचे नाव आणि त्यांच्याशी संबंधित तपशिल वगळून, अखिल भारतीय तंत्र 
शिक्षण परिषदेने दिलेल्या सुधारित मान्यतेनुसार, शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून उक्त संस्थेतील 
अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान विद्यमान विनाअनुदानित संस्थांमधील OCI/ PIO/ Foreign Nationals/ 
Children of Indian workers in Gulf countries/ NRI मुलांकरिता असलेल्या नवीन जागांना व 
पूर्वीच्या जागांच्या मुदतवाढी करिता मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यानुसार 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस 
अनुसरुन, संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी उपरोक्त वाचा क्र.०१ येथील दि.२३.०७.२०२४ रोजीच्या 
शासन निर्णयासोबतच्या प्रपत्रातील अनुक्रमांक ५९ ते ७७ समोरील विश्वकर्मा इन्स्टिटयूट ऑफ 
टेक्नॉलॉजी, पुणे या संस्थेचे नाव आणि त्यांच्याशी संबंधित तपशिल वगळून, अखिल भारतीय तंत्र 
शिक्षण परिषदेने दिलेल्या सुधारित मान्यतेनुसार, शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून सोबतच्या 
प्रपत्रातील, उक्त विद्यमान विनाअनुदानित संस्थेतील अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान विद्याशाखेच्या 
OCI/ PIO/ Foreign Nationals/ Children of Indian workers in Gulf countries/ NRI 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२४/प्र.क्र.२०९/तांशि-४ 


मुलांकरिता असलेल्या नवीन जागांना व पूर्वीच्या जागांच्या मुदतवाढीस शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ 
पासून प्रचलित अटी व शर्तीच्या अधीन राहून शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अटी व शार्ती- 


१) सदर मान्यता कायम विनाअनुदान तत्वावर राहील. 


२) प्रस्तुत बाबतीत अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने विहित केलेल्या तसेच दि.२१ मे, 
१९८३ च्या शासन निर्णयातील अटींची पूर्तता करणे, संबंधित महाविद्यालय / संस्थांवर 
बंधनकारक राहील. 

३) शासनाने विहित केलेल्या तसेच अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी 
विहित केलेल्या सर्व अटी व शर्ती मान्य असल्याबाबत संबंधित महाविद्यालय / संस्थेने 
संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई यांच्याशी करारनामा करावा लागेल. तसेच, 
आवरऱ्यक कागदपत्रांची आणि औपचारिक बाबींची पूर्तता संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्या 
संमतीने समाधानकारकरित्या पूर्ण करावी. 


४) संबंधित महाविद्यालय / संस्थेने, संचालक, तंत्र शिक्षण यांचेकडे आवश्‍यक ती संचित ठेव 
संयुक्‍त खात्यात भरुन इतर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी. 


५) सदर अभ्यासक्रमाचे प्रवेश शासनाने मान्य केलेल्या संबंधित अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशा 
नियमानुसार / पद्धतीनुसार करण्यात येतील. 


६) शुल्क नियामक प्राधिकरणाने विहित केलेल्या शिक्षण शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क 
महाविद्यालयाने आकारल्यास, संबंधित महाविद्यालय / संस्थेवर महाराष्ट्र एज्युकेशनल 
secant (प्रोहिबिहान ऑफ कॅपिटेशन फी) अँक्ट, १९८७ अनुसार कारवाई करण्यात 
येईल. 

७) संबंधित महाविद्यालय / संस्थेने अभ्यासक्रम चालविण्याकरिता पूर्णवेळ शिक्षकवृंद व इतर 
तांत्रिक कर्मचारी अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली व संबंधित विद्यापीठाच्या 
मानकानुसार नियुक्‍त करावेत. त्यांना नियमानुसार वेतन व भत्ते देण्यात यावेत. तसेच, 
शिक्षकवृंद व इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्ते इ. बाबत तसेच, विद्यार्थ्याकडून शासनाकडे 
तक्रारी आल्यास संबंधित महाविद्यालय / संस्थेवर कडक कारवाई करण्यात येईल. 


८) संबंधित महाविद्यालय / संस्थेने ग्रंथालयाकरिता आवश्‍यक ती पुस्तके, नियतकालिके 
अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या मानकानुसार खरेदी करणे आवश्‍यक राहील. 
तसेच, विद्यार्थ्यांना वाचनालयाचा पुरेपूर उपयोग होण्याच्या दृष्टीने ग्रंथालयात विद्यार्थ्यांना 
अभ्यासिकेची सोय करणे आवश्‍यक आहे. तसेच, विद्यार्थ्यांना अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण 
परिषदेच्या मानकाप्रमाणे सर्व शैक्षणिक सोयीसुविधा (उदा. प्रयोगशाळा, वाचनालय, 
वर्गखोल्या इ.) करणे आवश्‍यक आहे. 


९) रँगिंगसंदर्भात मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश व महाराष्ट्र प्रोहिबिशान ऑफ रॅगिंग अँक्ट, 
१९९९ यांची कठोरपणे अंमलबजावणी करणे संबंधित महाविद्यालय / संस्थेवर बंधनकारक 
राहील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२४/प्र.क्र.२०९/तांशि-४ 


qo) संबंधित महाविद्यालय / संस्थेने सदर अभ्यासक्रम चालविण्यासाठी आवश्‍यक स्थावर 
जंगम मालमत्तेकरिता शासनाकडून किंवा कोणत्याही वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेतले 
असल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यांची परतफेड करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित 
महाविद्यालय / संस्थेवर राहील. 


११) जर संबंधित महाविद्यालय / संस्थेने संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे 
प्रोसेसिंग फीचा भरणा केलेला नसेल तर, अंतीम मान्यता देण्यापूर्वी संचालकांनी 
महाविद्यालयाकडून प्रोसेसिंग फी वसूल करावी. 


१२) शासन निर्णय दि.२२.०२.२०१८ अन्वये विहित केलेले नोंदणी शुल्क संबंधित महाविद्यालय 
/ संस्थेने भरणा केले नसेल, तर ते सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय, पुणे 
यांनी संबंधित महाविद्यालय / संस्थेकडून भरणा करुन घ्यावे. 


१३) महाविद्यालयाने संबंधित विद्यापीठाचे संळग्निकरण प्राप्त करुन घेणे आवश्‍यक राहील. 


२. याशिवाय संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व संबंधित विद्यापीठ यांनी घाळून 
दिलेल्या अन्य अटी व शर्ती संबंधित संस्था / महाविद्यालयावर बंधनकारक राहतील. 


३. या शासन मान्यतेनुसार उक्त संस्था / महाविद्यालयातील अभ्यासक्रमांचा केंद्रीभूत प्रवेशा 
प्रक्रियेमध्ये समावेश होण्याकरिता संचालक, तंत्र शिक्षण यांनी आवश्‍यक ते आदेशा निर्गमित 
करावेत. 


छ. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०८०२११४९२२९८०८ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHAHAJAHAN SHAKUR 
MULANI 


S H A H AJ A H A N DN: CN = SHAHAJAHAN SHAKUR MULANI, C = 


IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 

S H A K U R M U LA N | MAHARASHTRA, OU = HIGHER AND 
TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT 
Date: 2024.08.02 12:04:27 +05'30' 


(शहाजहान मुलाणी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१) मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२) संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

३) सहसंचालक, संबंधित तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय (संचालक, तंत्र शिक्षण 
यांच्यामार्फत). 

४) कुलसचिव, संबंधित विद्यापीठ (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

५) संबंधित महाविद्यालय (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

६) निवडनस्ती/तांशि-४ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


प्रपत्र 
HTED G.R.No.Manyata-2024/C.R.209/TE-4, Dated: 02 August, 2024 
List of OCI/PIO/FN/CIWGC and NRI seats in Existing Institute, Approved by AICTE for 2024-25 


Region : Pune 


Intake Intake 
TE डु क Course PIO/ Gulf 
mM i 0034 Institute Name Institute Address District १९01000 Program University Level Name of Course कैक A PBEONE Applied Bi Quota/ FN 
Region Code Type d for d for for Approved Approved 
2023-24 | 2024-25 
[| 6273 VISHWAKARMA 666, UPPER PU Private-Self ENGINEERING Savitribai Phule UNDER ARTIFICIAL 180 360 EoA Only 
INSTITUTE OF INDIRANAGAR, Financing AND Pune University | GRADUATE | INTELLIGENCE 
TECHNOLOGY BIBWEWADI TECHNOLOGY AND DATA 
SCIENCE 
र VISHWAKARMA PPER Private-Self ENGINEERING University of UNDER CIVIL EoA Only 
INSTITUTE OF NNDIRANAGAR, Financing AND Pune, Pune GRADUATE | ENGINEERING 
TECHNOLOGY BIBWEWADI TECHNOLOGY 
3 VISHWAKARMA 666, UPPER Private-Self ENGINEERING University of UNDER COMPUTER EoA & Yes Yes 
INSTITUTE OF INDIRANAGAR, Financing AND Pune, Pune GRADUATE | ENGINEERING Increase 
TECHNOLOGY BIBWEWADI TECHNOLOGY in intake 
4 VISHWAKARMA 666, UPPER Private-Self ENGINEERING University of UNDER COMPUTER EoA & Yes Yes 
INSTITUTE OF INDIRANAGAR, Financing AND Pune, Pune GRADUATE | ENGINEERING Increase 
TECHNOLOGY BIBWEWADI TECHNOLOGY (SOFTWARE in intake 
ENGINEERING) 
5 VISHWAKARMA 666, UPPER Private-Self ENGINEERING University of UNDER COMPUTER EoA & Yes Yes 
INSTITUTE OF INDIRANAGAR, Financing AND Pune, Pune GRADUATE | SCIENCE AND Increase 
TECHNOLOGY BIBWEWADI TECHNOLOGY ENGINEERING in intake 
(ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE 
AND MACHINE 
LEARNING) 
i VISHWAKARMA Private-Self ENGINEERING University of UNDER COMPUTER EoA & Yes Yes 
INSTITUTE OF टर Financing AND Pune, Pune GRADUATE SCIENCE AND Increase 
TECHNOLOGY TECHNOLOGY ENGINEERING in intake 
(ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE) 
7 VISHWAKARMA Private-Self ENGINEERING University of UNDER COMPUTER EoA & Yes Yes 
INSTITUTE OF INDIRANAGAR, Financing AND Pune, Pune GRADUATE | SCIENCE AND Increase 
TECHNOLOGY BIBWEWADI TECHNOLOGY ENGINEERING in intake 
(DATA SCIENCE) 
| | 6273 1- |VISHWAKARMA 666, UPPER PUNE Private-Self ENGINEERING University of UNDER COMPUTER 60 180 120 | EoA& Yes Yes 
35141 |INSTITUTE OF INDIRANAGAR, Financing AND Pune, Pune GRADUATE | SCIENCE AND Increase 
17 |TECHNOLOGY BIBWEWADI TECHNOLOGY ENGINEERING in intake 
(INTERNET OF 
THINGS AND 
CYBER 
SECURITY 
INCLUDING 
BLOCK CHAIN 
TECHNOLOGY) 


Page 1 of 2 


List of OCI/PIO/FN/CIWGC and NRI seats in Existing Institute, Approved by AICTE for 2024-25 


wor 


HTED G.R.No.Manyata-2024/C.R.209/TE-4, Dated: 02 August, 2024 


Region : Pune 


Intake Intake 
DTE Institute Institution Approve | Approve Coane NRI POC Galt 
‘ Cc Institute Name Institute Address District T Program University Level Name of Course Applied Quota/ FN 
Region ode Type d for d for for Approved Apptoyed 
2023-24 | 2024-25 
Pune 6273 VISHWAKARMA 666, UPPER PUNE Private-Self ENGINEERING University of UNDER ELECTRONICS 180 360 EoA Only 
INSTITUTE OF INDIRANAGAR, Financing AND Pune, Pune GRADUATE AND 
TECHNOLOGY BIBWEWADI TECHNOLOGY TELECOMMUNIC 
ATION 
ENGINEERING 
VISHWAKARMA 666, UPPER Private-Self ENGINEERING University of UNDER INFORMATION EoA Only 
INSTITUTE OF INDIRANAGAR, Financing AND Pune, Pune GRADUATE | TECHNOLOGY 
TECHNOLOGY BIBWEWADI TECHNOLOGY 
11 Pune 6273 1- |VISHWAKARMA 666, UPPER PUNE Private-Self ENGINEERING University of UNDER INSTRUMENTATI | 180 20 | EoA& Yes Yes 
35141 |INSTITUTE OF INDIRANAGAR, Financing AND Pune, Pune GRADUATE ON AND Increase 
17 |TECHNOLOGY BIBWEWADI TECHNOLOGY CONTROL in intake 
ENGINEERING 
12 Pune 6273 1- |VISHWAKARMA 666, UPPER PUNE Private-Self ENGINEERING University of UNDER MECHANICAL 180 360 80 | EoA Only Yes Yes 
35141 |INSTITUTE OF INDIRANAGAR, Financing AND Pune, Pune GRADUATE | ENGINEERING 
17 |TECHNOLOGY BIBWEWADI TECHNOLOGY 
Digitally signed by SHAHAJAHAN SHAKUR 
SHAHAJAHAN wa 


Page 2 of 2 


SHAKUR MULANI 


DN: CN = SHAHAJAHAN SHAKUR MULANI, C 


TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT 
Date: 2024.08.02 12:04:42 +05'30' 


= IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = HIGHER AND 


